जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा तांत्रिक सेवेतील 
कनिष्ठ अभियंता (पदविकाधारक) यांना उप 
विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) पदावर पदोन्नती 
व पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन Beal क्रमांकः पीओजी-२०२३/प्र.क्र.१६५/सेवा-२ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-३०.१०.२०२३ 


ARIA Beat 


सन 2022-23 च्या निवडसूचीतीलळ खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा 


तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ अभियंता (पदविकाधारक) यांना कनिष्ठ अभियंता (पदविकाधारक) (वेतनश्रेणी:- 
5-१५:४१८००-१३२३००) संवर्गातून उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या संवर्गात (वेतनश्रेणी :- 5-२०:५६१००- 
१७७५००) या आदेशान्वये तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. पदोन्नती नंतर संबंधितांची नियुक्‍ती 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा तांत्रिक | वाटप केलेला पदोन्नतीने पदस्थापना 
सेवेतील कनिष्ठ अभियंता महसुली विभाग 
(पदविकाधारक) यांचे नांव, जात प्रवर्ग 
ae | श्री.दिनेश प्रभाकर कापगते, नागपूर उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक 
इ.मा.व. योजना, गोंदिया या रिक्‍त पदी 
२. | श्री.एम.के.कादरी, औरंगाबाद | उप कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक 
खुला बांधकाम विभाग क्र.२, बीड या रिक्‍त पदी 
३. | श्री.रमाकांत पुंडलीक सुतार, कोकण-१ । उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक 
इ.मा.व. योजना, सिंधुदुर्ग या रिक्‍त पदी 
४. | श्री.निरंजन गणपतराव गभणे, नागपूर उप अभियंता, जिल्हा परिषद (बांधकाम) 
इ.मा.व. उप विभाग, रामटेक, जि. नागपूर या 
रिक्‍त पदी 
५. | श्री. उमेश केडावराव धर्माधिकारी, औरंगाबाद | उप अभियंता, जिल्हा परिषद (बांधकाम) 
खुला उप विभाग,भोकरदन, जि.जालना या 
रिक्‍त पदी 
६. | श्री.अजय PUSS धाकड, नाशिक उप अभियंता, जिल्हा परिषद (बांधकाम) 
खुला उपविभाग, शिंदखेडा, जि.धुळे या रिक्‍त 
पदी 
७. | aft. बी. बी. खेडकर, औरंगाबाद । उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
भ.ज.(ड) उपविभाग, शिरूर (कासार), जि.बीड या 
रिक्‍त पदी 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-२०२३/प्र.क्र.१६५/सेवा-२, दि.३०.१०.२०२३. 


अ.क्र जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा तांत्रिक | वाटप केलेला पदोन्नतीने पदस्थापना 
सेवेतील कनिष्ठ अभियंता महसुली विभाग 
(पदविकाधारक) यांचे नांव, जात प्रवर्ग 
८. श्री.राजेंद्र नामदेवराव शिदे, औरंगाबाद | उप अभियंता, जिल्हा परिषद (बांधकाम) 
खुला उप विभाग, कळंब, जि.उस्मानाबाद या 
रिक्‍त पदी 
९. । श्री.गिरीश व्यंकटेश डांगे, औरंगाबाद =| उप अभियंता, जिल्हा परिषद (बांधकाम) 
खुला उप विभाग, गेवराई, जि.बीड या रिक्‍त 
पदी 
वि . श्री.सुरेश पुंडलिकराव फाले, अमरावती । उप अभियंता, जिल्हा परिषद (बांधकाम) 
इ.मा.व. उप विभाग, दर्यापूर जि.अमरावती या 
रिक्‍त पदी 
” १. | श्री.राजेंद्र लक्ष्मण राठोड, नाशिक उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
वि.जा.(अ) उपविभाग क्र.२ धडगाव, जि.नंदूरबार या 
रिक्‍त पदी 
१२. । श्री.लक्ष्मण हिरोजी परूळेकर, कोकण-१ | सहाय्यक पत्तन अभियंता, पत्त उप 
इ.मा.व. विभाग, देवगड, जि.सिंधुदुर्ग या रिक्‍त 
पदी 
१३. | श्री.कांतीलाल द्वारकानाथ उबाळे, पुणे उप अभियंता, जिल्हा परिषद (बांधकाम) 
अ.जा. उपविभाग, महाबळेश्वर, जि.सातारा या 
रिक्‍त पदी 
१४. । श्री.सुहासचंद्र शंकरराव कांबळे पुणे उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
अ.जा. उपविभाग, करकंब, जि.सोलापूर या 
रिक्‍त पदी 
१५. । श्री.सुरेश मधुकरराव कुलकर्णी, औरंगाबाद | उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक 
खुला योजना, (महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्था), हिंगोली या रिक्‍त पदी 
१६. । श्री.अनिल श्रीनिवास बिर्ला, औरंगाबाद | उप अभियंता, जिल्हा परिषद (बांधकाम) 
खुला द.वि., उपविभाग, देगलूर या रिक्‍त पदी 
१७. | श्री. शेख मोइनोद्दीन शोख नूर, औरंगाबाद ।उप अभियंता, पंतप्रधान ग्रामसडक 
खुला योजना, औरंगाबाद या रिक्‍त पदी 
१८. | श्री.रंगनाथ दत्तराव तरडे, औरंगाबाद =| उप अभियंता, जिल्हा परिषद (बांधकाम) 
भ.ज.(क) उपविभाग, हिंगोली या रिक्‍त पदी 
१९. श्री.संजय भुजंगराव कोरडे, औरंगाबाद । उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उप 
भ.ज.(क) विभाग, जळकोट, जि.लातूर या Raa 
पदी 
२०. । श्री.विजय लक्ष्मणराव कांबळे, औरंगाबाद । उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
अ.जा. उपविभाग, परभणी (मु.) या रिक्‍त पदी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-२०२३/प्र.क्र.१६५/सेवा-२, दि.३०.१०.२०२३. 


अ.क्र जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा तांत्रिक वाटप केलेला पदोन्नतीने पदस्थापना 
सेवेतील कनिष्ठ अभियंता महसुली विभाग 
(पदविकाधारक) यांचे नांव, जात प्रवर्ग 
२१.  श्री.रमाकांत अनंत पाटील, कोकण-१ उप अभियंता, जिल्हा परिषद (बांधकाम) 
खुला उप विभाग, राजापूर, जि.रत्नागिरी या 
रिक्‍त पदी 
२२. श्री.प्रमोद बळवंतराव ठाकरे, अमरावती । उप कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद 
इ.मा.व. (बांधकाम) विभाग, अमरावती या Raa 
पदी 
२३.  श्री.एस.टी. FSR, इ.मा.व. औरंगाबाद । उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
उपविभाग क्र.२, जालना या रिक्‍त पदी 
२४. | श्री.पंकज मनोहर चवरे, नागपूर उप अभियंता, जिल्हा परिषद (बांधकाम) 
अ.जा. (दिव्यांग-कर्णबधीर) उपविभाग, मौदा, जि.नागपूर या Rat 
पदी 
२. उपरोक्त जिल्हा परिषदेमधील जिल्हा तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ अभियंता (पदविकाधारक) यांना पुढील 


अटींच्या अधिन राहून उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या पदावर पदोन्नती देण्यात येत आहे:- 


१, 


३. 


४. 


होण्याचे 


सदर पदोन्नती आदेशा मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ 
च्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दिनांक २५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि/१६-ब कार्यासनाच्या दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन 
निर्णयानुसार दिलेल्या सुचनांनुसार करण्यात येत आहे. तसेच, दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन 
निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या 
अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी निवडसूचीतील 


अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


दि.१२.०९.२०१६ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


, सदर पदोन्नती आदेशातील जे अधिकारी पदोन्नती नाकारतील त्यांच्याबाबतीत सा.प्र.वि.,शासन निर्णय 


उपरोक्त नमूद अभियंत्यांविरूध्द, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील नियम ८ व 
१० खाली विभागीय चौकशी चाळू अथवा प्रस्तावित/ न्यायालयीन प्रकरण/॥३ दाखल नसल्याच्या अटीच्या अधीन 
राहून सदर पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. तथापि, यापैकी एखाद्या अभियंत्याच्या विरूध्द या 
आदेशाच्या दिनांकास विभागीय चौकशी/न्यायालयीन प्रकरण/-॥३ दाखल असल्यास त्यांच्याबाबतीत हे आदेशा 
आपोआप रद्द होतील. 


संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्याकडे नियुक्‍त असलेल्या जिल्हा 
परिषदेमधील जिल्हा तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ अभियंता (पदविकाधारक) यांना सदर पदोन्नतीच्या आदेशानुसार 
तात्काळ कार्यमुक्त करावे व नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी कमीतकमी पदग्रहण अवधी घेऊन रजेवर न जाता रुजू 


आदेशा द्यावेत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


प्रत, 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-२०२३/प्र.क्र.१६५/सेवा-२, दि.३०.१०.२०२३. 


प्‌. संबंधित जिल्हा परिषदेमधील जिल्हा तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ अभियंता (पदविकाधारक) यांनी पदोन्नतीने 
पदस्थापना दिलेल्या पदावर या आदेशाच्या दिनांकापासून एक (१ महिन्याच्या आत रूजू व्हावे, अन्यथा सामान्य 
प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.१४.०७.२०२१ नुसार संबंधित जिल्हा परिषदेमधील जिल्हा तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ 
अभियंता (पदविकाधारक) यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच, 
त्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम-२३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर 
नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाची आवेदने सादर 
केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 


&. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, पदोन्नत अभियंते १ महिन्याच्या आत रुजू न 
झाल्यास परि. ५ मध्ये नमूद केल्यानुसार शासन स्तरावर पुढील कार्यवाही करण्यासाठी अशा अधिकाऱ्यांची नावे 
शासनास कळवावीत. 

9. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०३०१४२१५९८४१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DATTATRAY = fir 
VASANTRAO MAHARASHTRA, OU PUBLIC WORKS 
KHARKE Date: 2028 10.90 14:26:09 0530 

(द.व.खारके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

१. महाळेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

२. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

३. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग. 

४. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे 


५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

६. संबंधीत सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७. सह सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, मुंबई 

८. सर्व जिल्हा परिषदेमधील जिल्हा तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ अभियंता (पदविकाधारक) यांना संबंधित मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी यांचे मार्फत. 

९. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१३. कार्यासन प्रश्ञा-२,सेवा-१,सेवा-३,आस्थापना-१/३,सेवा-६,संगणक कक्ष,सा.बां.विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१४. कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


